राज्य राखीव पोलीस बलातील 
कर्मचाऱ्यांच्या राज्य पोलीस 
दलात बदली करण्याकरिता 
विहित अटी व शर्ती. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. : पीएमएन-०३१४/२०३/प्र.क्र.६८/पोल-५ब 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०१६ 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.एसआरएफ-०९००/२२३६/प्र.क्र.६६/पोल-३, 
दि.१९.९.२००१ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे क्र.पोमसं/६/२२मॅट क्रस/ होळंबे/ ३०९/ 
२०१३, दि.२४.१.२०१४ चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

राज्य राखीव पोळीस दल नियम १९५९ च्या नियम ६८ व ६९ अन्वये राज्य राखीव पोलीस 
दलातून राज्य पोलीस दलात बदली करिता सेवेच्या अटी व शर्ती विहीत करण्यात आल्या आहेत. 
पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालयामार्फत सदर बदलीबाबत वेळोवेळी आदेश काढून त्यात बदल 
करण्यात येत होते. सदर बदल्यांच्या संदर्भात उद्धभवणारी न्यायालयीन प्रकरणे लक्षात घेता सर्व 
आदेशाचे समायोजन करुन बदली संदर्भात शासन स्तरावरून संदभाधिन क्र.१ येथील शासन 
परिपत्रकान्वये अटी व शर्ती विहीत करण्यात आल्या आहेत. 


२. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या दि.२४.१.२०१६ च्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
शासन साकल्याने विचार करुन राज्य राखीव पोलीस बलातून राज्य (जिल्हा) पोळीस दलात पोलीस 
कर्मचाऱ्यांच्या (सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक व त्याखालच्या संवर्गाकरिता) बदलीबाबत शासन 
परिपत्रक दि.१९.९.२००१ मधील अट क्र.१व २ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

१) राज्य राखीव पोळीस बलातील ज्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा राज्य राखीव पोलीस 
बदलामध्ये १५ वर्षे अथवा त्याहून जास्त झालेली आहे असे पोलीस कर्मचारी stant बदलीस पात्र 
ठरतील. 


२) राज्य राखीव पोलीस बलाचे जे कर्मचारी १५ वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर वरीलप्रमाणे जिल्हा 
बदलीसाठी इच्छुक असतील त्यांची जिल्हा पोलीस दलात सेवा जेष्ठता ही त्यांची बदली ज्या 
पदावर झाली असेल त्या पदातील भरतीची /पदोन्नतीची तारीख ग्राहय धरण्यात येऊन त्या-त्या 
जिल्हयात/ पोलीस आयुक्तालयात भरती/ पदोन्नती झालेल्या पोलीस शिपाई/पोळीस नाईक/ 
पोलीस हवालदार आणि सहायक पोलीस उपनिरिक्षक यांचे sad} car वर्षात त्यांची सेवाज्येष्ठता 
निश्चित करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र. एसआरएफ-०९००/ २२३६/ प्र.क्र.६६/ पोल-३, 
दि.१९.९.२००१ मधील उर्वरित अट क्र.३ ते ७ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीएमएन-०३१४/२०३/प्र.क्र.६८/पोल-५ब 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१६१०२४१२१९१६६८२९ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


S U res h Digitally signed by Suresh Mahadeo 
Khade 
DN: c=IN, o=Government Of 


Mahadeo hore Dept Seca 
Khade २10000 eer 
(सुरेश खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपालांचे सचिव 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

. राज्यमंत्री, गृह ( शहरे /ग्रामीण ) यांचे स्वीय सहाय्यक 

. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (अपिल व सूरक्षा) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


७. अपर पोलीस, महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई 
८. सर्व पोलीस आयुक्त 
९. सर्व पोलीस अधिक्षक 


१०. 


सर्व पोलीस SATS रा.रा.पो.बळल. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


